RNI No. MAHBIL / 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६ , अंक २ ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ४१ , किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


अधिसूचना 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ . / प्रशा / ३५ ९ २ / २०२०.- श्रीमती. एस. आर. बर्ग, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक ७ जुलै २०२० ते 
दिनांक ४ ऑगस्ट २०२० अशी २ ९ दिवसांची वैद्यकीय रजा, दिनांक ६ जुलै २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ५ ऑगस्ट २०२० 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्रीमती. एस . आर . बर्गे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्रीमती. एस . आर . बर्गे , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ४ ते सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

श्रीमती. एस . आर . बर्गे, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए . एस . सोनवलकर , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, पनवेल, यांजकडे राहिल. 

तसेच दिनांक ८ जुलै २०२० , दिनांक ९ जुलै २०२० , दिनांक १५ जुलै २०२० व दिनांक १६ जुलै २०२० या कालावधीत जे . जे . बी . कार्यभार 
श्रीमती एन. एस . सराफ , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील. 


चा 


वि. प्र. इंगळे, 


अलिबाग, 
दिनांक ६ ऑगस्ट २०२० . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
रायगड - अलिबाग. 


( 
१ 
) 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

आदेश 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ . 


क्रमांक वियो. मिरा. भाईंदर मनपा / मुदतवाढ / कलम २६ / टीपीव्ही-३ / २०८४.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम, १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे निर्देशिलेला) च्या कलम २३ ( १ ) व ३८ 
मधील तरतुदीनुसार मिरा - भाईंदर महानगरपालिकेने ( यापुढे “ उक्त महानगरपालिका ” असे निर्देशिलेली) मिरा - भाईंदर महानगरपालिकेची विकास 
योजना ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखलेली) सुधारित तयार करण्याचा इरादा सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ७६ , दिनांक १५ 
ऑक्टोबर २०१५ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये दिनांक २६ डिसेंबर २०१५ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २३ ( १ ) अन्वये राजपत्रात इरादा जाहीर केलेल्या सुचनेच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत अगर 
शासनाने 

वाढवून दिलेल्या पुढील ६ महिन्यांच्या मुदतीच्या आत, उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) नुसार उक्त महानगरपालिकेने उक्त विकास 
योजना तयार करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये आणि इतर विहित मार्गाने जनतेकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध 
करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने कलम २६ ( १ ) अन्वयेची मूळ मुदत संपण्यापूर्वी ( म्हणजेच दिनांक १ डिसेंबर २०१७ पूर्वी) 
मुदतवाढीचा ठराव व प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक होते. तथापि, महानगरपालिकेने दिनांक २६ जुलै २०१८ रोजी ठराव करून दिनांक ६ सप्टेंबर 
२०१८ रोजी मुदतवाढीचा प्रस्ताव संचालनालयास सादर केला असल्यामुळे, कलम २६ अन्वयेची मुदतवाढ मंजूर करण्याचे कोणतेही प्रयोजन 
राहीलेले नाही, असे संचालनालयाने महानगरपालिकेस दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ रोजी कळविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणेसाठीचा मूळ मुदत दिनांक 
१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत तसेच मिरा - भाईंदर महानगरपालिकेतील निवडणूक आचारसंहिता दिनांक १५ जुलै २०१७ ते दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ असा 
३८ दिवसांचा कालावधी उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८ ( क ) अन्वये वगळता ही मुदत दिनांक ९ जानेवारी २०१८ पर्यंत होती. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ पोटकलम ( १ ) नुसार जनतेकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी 
उक्त विकास योजना दिनांक ९ जानेवारी २०१८ पर्यंत शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यास कसूर 

केली आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ ( ४ क ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून उक्त महानगरपालिकेची उक्त अधिनियमाचे 
कलम २६ व कलम ३० अन्वयेची सर्व कर्तव्ये पार पाडण्याकरीता सहसंचालक, नगर रचना , कोकण विभाग, नवी मुंबई यांनी दिनांक २५ सप्टेंबर 
२०१८ चे आदेशान्वये सहायक संचालक , नगररचना, ठाणे ( यापुढे “ उक्त अधिकारी ” असे संबोधलेल्या) यांना नामनिर्देशित केले आहे. सदर आदेश 
पूर्वलक्षी प्रभावाने दिनांक १० जानेवारी २०१८ पासून अंमलात येतील असे नमूद आहे. उक्त अधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ते कलम 
३० अन्वयेची सर्व कर्तव्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ ( आजपर्यंत वेळोवेळी सुधारित केलेला अधिनियम) चे संबंधित 
कलमान्वये निर्धारित केलेल्या विहित मुदतीत पार पाडावीत व त्यासाठी आवश्यक असलेल्या नियोजन प्राधिकरणाच्या सर्व अधिकारांचा वापर 
करावा , असे कळविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ ( ४ क ) अन्वये उक्त अधिकारी यांना नामनिर्देशित केलेल्या तारखेपासून, दोन वर्षांच्या आत 
किंवा त्यापुढे शासनाने वाढवून दिलेल्या ६ महिन्यांचा मुदतीच्या आत , उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) नुसार उक्त विकास योजना तयार करून 
त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये आणि इतर विहित मार्गाने प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांना उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये जनतेकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणेसाठीची मूळ मुदत दिनांक ९ जानेवारी २०२० पर्यंत होती. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १४८ ( क ) नुसार भारताच्या निवडणूक आयोगाकडून किंवा राज्य निवडणूक आयोगाकडून 
कोणतीही आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे, ज्या कालावधीत किंवा कालावधीमध्ये उक्त प्रकरणाखालील कोणतीही कार्यवाही पूर्ण करता येऊ शकलेली 
नसेल असा कालावधी किंवा असे कालावधी वगळण्यात येतील अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजना तयार करण्याचे काम मूळ मुदत संपण्याच्या दरम्यान प्रगतीपथावर होते आणि उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १४८ ( क ) अनुसार विहित मुदतीचा कालावधी मोजताना भारताच्या निवडणूक आयोगाकडून व राज्य निवडणूक आयोगाकडून लागू करण्यात 
आलेल्या ( पदवीधर मतदान, लोकसभा व विधानसभा निवडणूक ) आचारसंहितांचा एकुण १४ ९ दिवसांचा कालावधी वगळणे आवश्यक आहे व 
त्यामुळे उक्त विकास योजना तयार करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये आणि अन्य विहित मार्गांनी प्रसिद्ध करण्याकरिता 


%3 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 
लागणारा कालावधी दिनांक ९ जानेवारी २०२० ते दिनांक ५ जून २०२० हा दिवस धरून त्या दिवसांपर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे, असे संचालक, 
नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी ठराव क्र . ०१ , दिनांक १ जून २०२० अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) च्या तरतुदीनुसार उक्त 
विकास योजना तयार करून त्यासंबंदातील सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये आणि अन्य विहित मार्गांनी प्रसिद्ध करणे, ही सर्व कार्यवाही पूर्ण 
करण्यास लागणारा कालावधी विचारात घेऊन, दिनांक ५ जून २०२० ते पुढील ६ महिनेपर्यंत मुदतवाढीचा प्रस्ताव त्यांचे पत्र क्रमांक वि.यो.मिरा 
भाईंदर / ससंठामे / ८२२ , दिनांक २ जून २०२० अन्वये संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना सादर केला आहे ; 

त्याअर्थी, शासन अधिसूचना क्र . टीपीएस -१८१३ / ३२११ / प्र.क्र . १०८ / नवि १३ , दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रत्यायोजीत केलेल्या 
शक्तींचा वापर करून संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे, उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) नुसार विकास योजना तयार करून 
त्याबद्दलची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये आणि अन्य विहित मार्गांनी प्रसिद्ध करण्याचा कालावधी दिनांक ४ डिसेंबर २०२० हा दिवस 
धरून त्या दिवसापर्यंत वाढवीत आहेत. 


पुणे, 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०२० . 


सुधाकर नांगनुरे, 
संचालक, नगर रचना, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


भाग एक ( को.वि.पु. ) — १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT 


MAHARASHTRA STATE , PUNE . 


Order 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No. DP -Mira- Bhaindar /Extn . / U / S 26 / TPV - 3 /2084. — Whereas, Mira -Bhaindar Municipal Corporation 
( hereinafter referred to as “ the said Municipal Corporation " ) by its Resolution No.76 , dated 15th October 2015 
made a declaration under sub - section ( 1 ) of section 23 and section 38 of Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as “ the said Act " ) of its intention to 
revise the Development Plan for Mira - Bhaindar Municipal Corporation ( hereinafter referred to as “ the said 
Development Plan ” ), the notice of the said declaration was published in the Maharashtra Government Gazette 
on 26th December 2015 : 


And whereas , in accordance with the provisions of sub -section ( 1 ) of Section 26 of the said Act , the said 
Municipal Corporation has to prepare the said Development Plan and publish a notice of such preparation in the 
Official Gazette and in other prescribed manner not later than two years from the date of notice published under 
Section 23 or within such further period as may be extended by the State Government, but such extended period 
should not to exceed more than six months in aggregate ; 


And whereas, the said Municipal Corporation passed a resolution dated 26th July 2018 and submitted the 
proposal for extension u / s 26 to the Directorate on dated 6th September 2018. However, the said Municipal 
Corporation was required to submit a resolution and proposal for extension under Section 26 ( 1 ) ( i.e . before 
1st December 2017 ) before lapsing of the original time period . Accordingly the Directorate has informed the 
corporation Dated 14th September 2018 that there was no purpose left to approve the extension under 
section 26 ; 


And whereas, the original time period for publication of the said Development Plan in the Official Gazette 
under Section 26 ( 1 ) of the said Act is dated 1st December 2017 , and considering the period of Code of Conduct 
of 38 days from Dated 15th July 2017 to dated 21st August 2017 of Elections in Mira - Bhaindar Municipal 
Corporation, then such period shall be excluded as per the provisions under Section 148 ( A ) of the said Act , so the 
period extends upto dated 9th January 2018 ; 


And whereas, the said Municipal Corporation has failed to publish the said Development Plan under 
Section 26 Sub - section ( 1 ) of the said Act in the Official Gazette by dated 9th January 2018 for inviting objections 
/ suggestions from the public ; 


And whereas, by exercising the powers conferred under section 21 (4A ) of the said Act, the Joint Director, 
Town Planning, Konkan Division , Navi Mumbai by order dated 25th September 2018 appointed Assistant Director, 
Town Planning, Thane (hereinafter referred to as “ the said Officer " ) to perform all the duties of a Planning 
Authority from section 26 to section 30 of the said Act. In the above order it is mentioned that, this order will come 
into effect from Dated 10th January 2018 with retrospective effect and the said officer is informed that he should 
perform all the duties within the prescribed time limit mentioned in the relevant Sections of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 ( As amended from time to time) and shall exercise all the powers of the Planning 
Authority required for the same under section 26 to section 30 of the said Act ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 

And whereas, in accordance with the provisions of Section 26 ( 1 ) of the said Act , the said Officer from the 
date of appointment under Section 21 ( 4A ) has to prepare the said Development Plan and publish a notice of such 
preparation in the Official Gazette and in other prescribed manner not later than two years or within such further 
period as may be extended by the State Government, but such extended period not to exceed more than six 
months in aggregate ; 

And whereas, the original time period for publication of the said Development Plan in the Official Gazette 
for inviting objections / suggestions from the public for the said Officer under Section 26 ( 1 ) of the said Act was 
dated 9th January 2020 . 

And whereas, no action under the said case could be completed due to Code of Conduct applied by the 
Election Commission of India or the State Election Commission , then such period shall be excluded as per provisions 
in Section 148 ( A ) of the said Act ; 

And whereas, the work of preparation of the said Development Plan was in progress during the lapsing of 
original time limit and whereas, it is necessary to exclude the period of Code of Conduct applied by the Election 
Commission of India and the State Election Commission as per Section 148 - A of the said Act , such extension of 
period works out to be 149 days. The Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune is of the opinion that 
it is expedient to extend the period for the publication of the notice of such preparation of the said Development 
Plan in the Official Gazette and in other prescribed manner for a further period from dated 9th January 2020 up 
to and inclusive of dated 5th June 2020 ; 

And whereas, the said Officer considering the total period of preparation of the said Development Plan 
and for publishing a notice of such preparation of the said Development Plan in the Official Gazette and in other 
prescribed manner under the provisions of Section 26 ( 1 ) of the said Act has passed Resolution No.1 , dated 1st 
June 2020 and accordingly has submitted the proposal of extension from dated 5th June 2020 to next 6 months to 
the Director of Town Planning, Maharashtra State , Pune vide its Marathi letter no . fat.att. FART -MIGR /HOMICRP, 
dated 2nd June 2020 : 

Now , therefore , in exercise of powers delegated to him under Government Notification , No.TPS - 1813 / 
3211 /CR 108 /UD - 13 , dated 1st December 2016 , the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune 
hereby extends the period for preparation of the said Development Plan and publication of the notice of such 
preparation in the Official Gazette and in other prescribed manner upto and inclusive of 4th December 2020 , 
under the provisions of Section 26 ( 1 ) of the said Act . 


Pune , 
dated 21st August 2020 . 


SUDHAKAR NANGNURE , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 
उप संचालक , भूमी अभिलेख , कोकण प्रदेश, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एकत्री/ दु.एस.आर. ३७ / लांजा / रत्नागिरी / २०२० .. मौजे लांजा, ता . लांजा, जि. रत्नागिरी येथील जमीन एकत्रीकरण योजना दिनांक 
३० ऑगस्ट १ ९ ८४ चे महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग -१ यात पानांक क्रमांक १०७४ मध्ये योजना कायम करण्यात आल्याबाबतची अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाली होती. सदरचे मंजूर योजनेत दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील खाते क्रमांक नं . ३२० 
गट नं. ( जुना ३०५२ ) नवीन १७१६ व गट नंबर ( जुना ३२८२ ) नवीन १७५ या मध्ये योजना व गटाच्या नकाशामध्ये दुरुस्ती करणेबाबतच्या मसुद्यास 
उप संचालक , भूमी अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई यांनी मान्यता देऊन तो कायदा कलम ३२ ( १ ) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक, 
भूमी अभिलेख, रायगड यांचेकडे दिनांक ९ एप्रिल २०१ ९ रोजी पाठविणेत आला होता. त्यांनी सदरचा दुरुस्ती मसुदा गावी तलाठी व तहसिल 
कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी प्रसिद्ध केला होता. प्रसिद्धीचे कालावधीमध्ये एकही हरकत अर्ज प्राप्त झालेला नाही. 
सबब मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम , १ ९ ४७ च्या कलम ३२ पोट 
कलम ३ मधील तरतुदीनुसार उप संचालक, भूमी अभिलेख, कोकण प्रदेश, मुंबई हे मंजूर योजनेतील खाते क्रमांक ३२० मध्ये फेरफार करून गट 
नं . ( जुना ३०५२ ) नवीन १७१६ व गट नंबर ( जुना ३२८२ ) नवीन १७५ यामध्ये दुरुस्ती योजना व गटाच्या नकाशामध्ये दुरुस्तीचा मसुदा कायम 
करीत आहे. 


मुंबई, 
दिनांक २७ जुलै २०२० . 


संजय ढिकले, 
उप संचालक, भूमी अभिलेख, 

कोकण प्रदेश , मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 
वाचावे : ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( क ) ( २ ) ( ४ ) मधील तरतुदी. 

( २ ) प्राधिकृत अधिकारी, साई कृपा सुशिक्षित बेरोजगार नागरी सेवा सहकारी संस्था मर्या., मु. ओवळे, पो . पारगांव, ता . पनवेल , 

जि . रायगड यांचेकडील पत्र / प्रस्ताव दिनांक ३० डिसेंबर २०१ ९ . 
( ३ ) या कार्यालयाकडील अवसायन मध्यंतरीय आदेश क्र . सनिप / वि -२ / साई सु . बेरो. सं . / ३६ ९ / सन-२०२०, दिनांक १३ फेब्रुवारी 

२०२० . 


अंतिम आदेश 


क्रमांक सनिप / वि -२ / साईकृपा सुबेका सं . / अं . आदेश / ११० ९ / सन २०२०. – ज्याअर्थी, साई कृपा सुशिक्षित बेरोजगार नागरी सेवा सहकारी 
संस्था मर्या ., मु . ओवळे, पो. पारगांव, ता . पनवेल, जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१ नुसार 
नोंदणीकृत असून तिचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल( ओ ) /१३ ९ ६ / सन -२०१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१२ असा आहे व ती 
या कार्यालयाच्या अखत्यारीत येते आणि, 

ज्याअर्थी, प्रत्येक नोंदणीकृत संस्थेने तिचे कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१ मधील तरतुदी व संस्थेचे 
उपविधी यांचे पालन करून कायदेशिरदृष्ट्या करणे अनिवार्य आहे. सदरहू संस्थेने तिच्या व्यवस्थापक समितीची निवडणूक विहीत कालावधीत 
घेतली नसल्याने संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ७७ ( अ) अन्वये संस्थेचे व्यवस्थापन चालविण्यासाठी या 
कार्यालयाचे आदेश दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये श्री. दत्तात्रय धायगुडे सहायक सहकारी अधिकारी यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती 
करण्यात आली आहे आणि, 

ज्याअर्थी, संस्थेचे नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी यांनी त्यांचेकडील उक्त वाचावे क्र . २ अन्वये सादर केलेल्या अहवालानुसार, त्यांनी संस्थेचा 
बँक खाते ताबा व दप्तराचा ताबा घेतला आहे. संस्थेने नोंदणी झाल्यापासून कोणतेही कामकाज केलेले नसून सद्यःस्थितीत सभासद एकत्र 
नसल्याने संस्थेचे कामकाज चालविण्यासाठी सभासद इच्छुक नसून संस्था बंद करणेबाबत संस्थेचे सभासद श्री. दिपक मारूती म्हात्रे व इतर १५ 
यांनी विनंती केल्याचे त्यांचे अहवालात नमूद केलेले आहे आणि, 

ज्याअर्थी, सदरहू संस्थेचे कामकाज बंद, मागील काही वर्षापासून संस्थेचे लेखापरिक्षण झालेले नाही. लेखापरिक्षण अहवाल या कार्यालयास 
सादर नाही, संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा झालेली नाही. संस्थेने लेखापरिक्षकांची नियुक्ती केलेली नाही, तसेच अनिवार्य विवरणपत्रे देखील 
सादर केलेली नाहीत आणि, 

ज्याअर्थी, संस्थेचे प्राधिकृत अधिकारी यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार व त्यासोबतच्या संस्था सभासद श्री. दिपक मारूती म्हात्रे व इतर 
यांच्या अहवालानुसार संस्थेचे कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १ ९ ६१ व मंजूर उपविधीतील तरतुदीनुसार होत 
नसल्याचे, संस्थेने कामकाज करण्याचे थांबविले आहे असे दिसून येत आहे. त्यामुळे सदर संस्था अवसायनात घेऊन अवसायनाचे कामकाज 
करण्यासाठी कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार उक्त वाचावे क्र. ३ अन्वये मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करण्यात येऊन दिनांक १२ मार्च २०२० रोजी 
सर्व संबंधीतांची या कार्यालयात सुनावणी ठेवण्यात आली होती. सदर दिवशी संस्थेचे माजी सचिव श्री. विश्वास कृष्णा म्हात्रे हे उपस्थित राहिले. 
त्यांनी यापूर्वी दिनांक २३ डिसेंबर २०१ ९ रोजीचे पत्राप्रमाणे संस्थेची नोंदणी रद्द करणेस हरकत नसल्याचे मान्य केले आहे आणि , 

ज्याअर्थी, संस्थेचे अवसायक श्री. दत्तात्रय बं . धायगुडे हे सदर संस्थेचे प्राधिकृत अधिकारी असताना दिनांक २० डिसेंबर २०१ ९ रोजी बँक ताबा 
व दिनांक २१ डिसेंबर २०१ ९ रोजी दप्तरी ताबा घेण्यात आला असल्याचे उक्त वाचावे क्र . २ मधील अहवालामध्ये नमूद आहे. यावरून सदर 
संस्थेने कायदा कानून व उपस्थिती उपबंधाचे पालन करण्याचे थांबविले आहे, संस्थेचे कामकाज ठप्प झालेले आहे आणि संस्था चालक व सभासद 
यांना संस्था चालविण्यात स्वारस्य उरलेले नाही असे निदर्शनास येते . त्यामुळे सदर संस्थेचा कारभार गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय 
आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यात यावेत याबाबत अशी माझी खात्री झाली आहे. 
त्याअर्थी, मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 

अंतिम आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी, बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पनवेल, ता . पनवेल, जि. रायगड, साई कृपा सुशिक्षित बेरोजगार नागरी सेवा सहकारी संस्था मर्या., मु . ओवळे, पो . पारगांव , 
ता . पनवेल, जि . रायगड . नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ)/ १३ ९ ६ / सन२०१२-१३ / सन -२०१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१२ 
असलेल्या सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित करण्यांत आलेली मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन सदर संस्था विसर्जनाचे 
अंतिम आदेश देत आहे. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्री . दत्तात्रय 
धायगुडे, सहायक सहकारी अधिकारी, अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांची नियुक्ती करीत आहे. विसर्जन अधिकारी यांनी 
संस्थेच्या दप्तराचा, कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा संस्थेचे अवसायन कामकाज पूर्ण करावे. 
प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १० ऑगस्ट २०२० रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे. 

बालाजी वाघमारे, 
दिनांक १० ऑगस्ट २०२० . 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पनवेल. 


पनवेल, 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 
वाचावे : ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ ( क ) ( २ ) ( ४ ) मधील तरतुदी. 

( २ ) प्राधिकृत अधिकारी, स्वामी समर्थ बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या, मु . खानावळे , पो . पोयंजे, ता . पनवेल, जि . रायगड 

यांचेकडील पत्र / प्रस्ताव दिनांक २ जानेवारी २०२० . 
( ३ ) या कार्यालयाचे मध्यंतरीय आदेश क्र. सनिप / वि -२ / स्वामी समर्थ बेरो. सं . / अं . आदेश / ३६८ / सन २०२० , दिनांक १३ फेब्रुवारी 

२०२० . 
क्रमांक सनिप / वि .२ / स्वामी समर्थ बेरो. सं. / अं . आदेश / ११०८ / सन २०२०. – ज्याअर्थी, स्वामी समर्थ बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या, 
खानावळे, पो. पोयंजे, ता . पनवेल, जि . रायगड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ नुसार नोंदणीकृत असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ ) / ५५८ / सन -२००६, दिनांक २१ फेब्रुवारी २००६ असा आहे व ती या कार्यालयाच्या 
अखत्यारीत येते आणि, 

ज्याअर्थी, प्रत्येक नोंदणीकृत संस्थेने तिचे कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदी व संस्थेचे 
उपविधी यांचे पालन करून कायदेशिरदृष्ट्या करणे अनिवार्य आहे. सदरहू संस्थेने तिच्या व्यवस्थापक समितीची निवडणूक विहीत कालावधीत 
घेतली नसल्याने संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ७७ ( अ ) अन्वये संस्थेचे व्यवस्थापन चालविण्यासाठी या 
कार्यालयाचे आदेश दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये श्रीमती निता पुगावकर सहकारी अधिकारी श्रेणी -१ यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून 
नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि, 

ज्याअर्थी, संस्थेचे नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी यांनी त्यांचेकडील उक्त वाचावे क्र. २ अन्वये सादर केलेल्या अहवालानुसार, त्यांनी संस्थेचा 
बँक खाते ताबा व दप्तराचा ताबा घेतला आहे. संस्थेने नोंदणी झाल्यापासून कोणतेही कामकाज केलेले नसून सद्यःस्थितीत सभासद एकत्र 
नसल्याने संस्थेचे कामकाज चालविण्यासाठी सभासद इच्छुक नसून संस्था बंद करणेबाबत संस्थेचे सभासद श्री . संतोष जनार्दन लबडे व इतर १६ 
यांनी विनंती केल्याचे त्यांचे अहवालात नमूद केलेले आहे आणि, 

ज्याअर्थी, सदरहू संस्थेचे कामकाज बंद, मागील काही वर्षापासून संस्थेचे लेखापरिक्षण झालेले नाही. लेखापरिक्षण अहवाल या कार्यालयास 
सादर नाही, संस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा झालेली नाही. संस्थेने लेखापरिक्षकांची नियुक्ती केलेली नाही, तसेच अनिवार्य विवरणपत्रे देखील 
सादर केलेली नाहीत आणि, 

ज्याअर्थी, संस्थेचे प्राधिकृत अधिकारी यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार व त्यासोबतच्या संस्था सभासद श्री. संतोष जनार्दन लबडे व इतर 
यांच्या अहवालानुसार संस्थेचे कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ व मंजूर उपविधीतील तरतुदीनुसार होत 
नसल्याचे. संस्थेने कामकाज करण्याचे थांबविले आहे असे दिसून येत आहे. त्यामुळे सदर संस्था अवसायनात येऊन अवसायनाचे कामकाज 
करण्यासाठी कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार उक्त वाचावे क्र. ३ अन्वये मध्यंतरीय आदेश निर्गमित करण्यात येऊन दिनांक १२ मार्च २०२० रोजी 
सर्व संबंधीतांची या कार्यालयात सुनावणी ठेवण्यात आली होती. मध्यंतरीय आदेश संस्थेस प्राप्त झालेबाबत पोस्टाचा दाखला / पोहोच प्राप्त झाली 
आहे. तथापि सदर दिवशी संस्थेचे कोणीही माजी पदाधिकारी/ सभासद यापैकी कोणीही उपस्थित राहीलेले नाही अथवा लेखी म्हणणे दाखल केलेल 
नाही आणि, 

ज्याअर्थी, संस्थेचे अवसायक श्रीम . निता म . पुगावकर , सहकारी अधिकारी श्रेणी-१ सदर संस्थेचे प्राधिकृत अधिकारी असताना दिनांक २१ 
डिसेंबर २०१ ९ रोजी बँक ताबा घेण्यात आला असून संस्थेने नोंदणीपासून कोणतेही कामकाज केले नसल्याने संस्थेचे दप्तर उपलब्ध नसल्याचे 
प्राधिकृत अधिकारी यांचे उक्त वाचावे क्र. २ मधील अहवालामध्ये नमूद आहे. यावरून सदर संस्थेने कायदा कानून व उपविधी यामधील उपबंधाचे 
पालन करण्याचे थांबविले आहे, संस्थेचे कामकाज ठप्प झालेले आहे आणि संस्था चालक व सभासद यांना संस्था चालविण्यात स्वारस्य उरलेले 
नाही असे निदर्शनास येते. त्यामुळे सदर संस्थेचा कारभार गुंडाळणेबाबत पारित केलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन संस्था 
विसर्जनाचे अंतिम आदेश पारित करण्यात यावेत याबाबत अशी माझी खात्री झाली आहे. 

अंतिम आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी, बालाजी वाघमारे, सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पनवेल, ता . पनवेल , जि . रायगड श्री स्वामी समर्थ बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था खानावळे, पो . पोयंजे, 
ता . पनवेल, जि. रायगड. नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / जीएनएल ( ओ ) / ५५८ / सन -२००६, दिनांक २१ फेब्रुवारी २००६ असलेल्या 
सहकारी संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेबाबत पारित करण्यांत आलेली मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येऊन सदर संस्था विसर्जनाचे अंतिम 
आदेश देत आहे. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सदर संस्थेचे विसर्जन अधिकारी म्हणून श्रीमती निता 
पुगावकर सहकारी अधिकारी, अधिन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल यांची नियुक्ती करीत आहे. विसर्जन अधिकारी यांनी संस्थेच्या 
दप्तराचा, कागदपत्रांचा व मालमत्तेचा ताबा घेऊन संस्थेचे अवसायन कामकाज 
प्रस्तुत आदेश आज दिनांक १० ऑगस्ट २०२० रोजी माझे सही व शासन मुद्रेसह दिला असे. 

बालाजी वाघमारे, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पनवेल . 


करावे. 


पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


( UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE - 1973 ) 


No. CP /XI( 6 ) /144 /( Prohibitory Order / 2020. — Whereas, based on the declaration issued by 
World Health Organization on dated 11th March 2020 characterizing the outbreak of COVID 
19 a global pandemic and the subsequent notifications issued by Government of India and 
Government of Maharashtra , under the Epidemic Diseases Act , 1897 , and the Disaster 
Management Act , 2005 , it is apprehended that there is likelihood of spread of the COVID - 19 
virus through gatherings of persons in public or private areas and that there is grave danger 
to human life, health or safety due to the same . The undersigned in the capacity of Executive 
Magistrate is fully satisfied that there are suffcient reasons/ grounda for passing prohibitory 
orders under section 144 of criminal Procedure Code ( CrPC ) 1973 to ensure that there is no 
danger to human life, health or safety. 

2. Whereas, Mumbai City continues to be threa tened with the spread of COVID - 19 , it is 
considered expendient to issue prohibitory order for restricting any presence or movement of 
one or more persons in public places or gathering of any sort anywhere, including religious 
places to prevent further spread of the COVID - 19 virus in the areas under the control of 
Commissioner of Police , Greater Mumbai . 

3 . Whereas, Muharram is going to be observed by members of the Muslim community in 
Mumbai city on dated 30th August 2020 and in pursuance of Government of Maharashtra 
Order No. RLP -0820 /Circular No. 127 / SB / 1B , dated 19th August 2020 regarding observance of 
Muharram keeping the spread of COVID - 19 in consideration and the order of Hon ble High 
Court , Mumbai , in Writ Petition ( ST ) No. 350 of 2020 filled by All India Idaara - Tahafuz - E 
Hussainiyat vs State of Maharashtra and Others Other dated 28th August 2020 partaining to 
observance of Muhurram rituals in the State of Maharashtra this year , in a representative 
capacity for and on behalf of the entire Shia community residing in the State , there will be only 
one Taziya , in Mumbai City , in the entire State and that appropriate orders shall be issued 
under s . 144 of the Code of Criminal Procedure by the Mumbai Police to impose necessary 
restriction over the gathering of people at appropriate places . 

4. Therefore I , Shahaji Umap , Dy . Commissioner of Police , ( Operations ) , Greater Mumbai 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u /sec . 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the Commissioner of Police Greater Mumbai s Order dated the 
23rd December 1959 u / s 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII 
of 1951 ) , with a view to prevent danger to human life, health of safety and in accordance with 
the instruction of the Hon ble High Court of Bombay , do hereby , promulgate an order under 
section 144 Cr.PC , in the areas under the control of Commissioner of Police , Greater Mumbai , 
prohibiting any presence or movement of five or more persons in public places or gathering of 
any sort anywhere, including religious places subject to the conditions given below : 

( i ) In a Representative capacity for and on behalf of the entire Shia community residing 
in the State , there will be only one Taziya , which will be carried from Zainabia ( Bhendi Bazar ) 
Mumbai to Byculla , Mazgaon , Shia Cemetery , situated at Mumbai , in the entire State . No other 
Taziya other than the one mentioned hereinabove , will be carried anywhere in the city . 

( ii ) The aforesaid one Taziya will be carried / transported from Zainabia ( Bhendia Bazar ) 
Mumbai to Byculla Mazagaon , Shia Cemetery , situated at Mumbai , via J. J. Hospital , Prince 
Ali Khan Hospital , Sales Tax Office circle in a truck i.e. transport vehicle large enough to 
accommodate it . There will not be any procession as such , for carrying the said one Taziya , in 
the aforesaid manner . 

( iii ) In no case whatsoever , any congregation of people at any point from the baginning till 
the end of the said journey of aforesaid one Taziya will be allowed . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 

( iv ) The aforesaid one Taziya will be carried along strictly aforesaid one route . 

( v ) The aforesaid one Taziya will be carried along the aforesaid route on Sunday 30th 
August, 2020 from 4-30 p.m. to 5-30 p.m. 

( vi ) Not more than five persons will carry the aforesaid one Taziya on truck , as aforesaid 
along with one Videographer. However after taking the aforesaid one Taziya down near the 
graveyard , it will be carried on foot, for a distance of more than hundred meters . The names , 
age and addresses of these five persons will be submitted with the office of the commissioner 
of Police , Mumbai by 5-00 p.m. on 29th August , 2020 . 

( vii ) The Petitioner and all its members will strictly abide by the rest of the guidelines 
issued by the Home Department , State of Maharashtra , regarding Muhurrum 2020 , dated 19th 
August, 2020 , a copy of which is annexed to the above Writ Peition as Exhibit - A . 

5. This order shall remain in force, in the areas under the control of Commissioner of 
Police , Greater Mumbai with effect from 00-01 hrs . on 30th August 2020 and ending at 24-00 
hours on 30th August 2020 unless withdrawn earlier . 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 

7. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte. It shall be published for the information of public , through press and by affixing 
copies on the Notice Boards of the Police Stations , Divisional ACSP , Zonal DCsP . 

Given under my hand and seal on 29th day of the August 2020. at Mumbai . 


SHAHAJI UMAP , 
Deputy Commissioner of Police ( Operations ) , 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


( UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 ) 
CP /XI (6 )/ 144 / (Prohibitory Order )/2020.- Whereas based on the declaration issued by World Health 
Organization on 11th March 2020 characterizing the outbreak of COVID - 19 a global pandemic and the 
subsequent notifications issued by Government of India and Government of Maharashtra, under the 
Epidemic Diseases Act, 1897 , and the Disaster Management Act , 2005 , it is apprehended that there is 
likelihood of spread of the COVID - 19 virus through gatherings of persons in public or private areas and 
that there is grave danger to human life , health or safety due to the same . The undersigned in the capacity 
of Executive Magistrate is fully satisfied that there are sufficient reasons / grounds for passing prohibitory 
orders under section 144 of Criminal Procedure Code ( CrPC ) , 1973 to ensure that there is no danger to 
human life , health or safety . 

2. Whereas Mumbai City continuous to be threatened with the spread of COVID - 19 , it is considered 
expedient to issue prohibitory order for restricting any presence or movement of one or more persons in 
public places or gathering of any sort anywhere , including religious places to prevent further spread of the 
COVID - 19 virus in the areas under the control of Commissioner of Police , Greater Mumbai . 

3. Therefore I , Shahaji Umap , Dy . Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and 
Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u /sec 144 of the Criminal Procedure Code , 1973 
( Act II of 1974 ) r / w the Commissioner of Police Greater Mumbai s Order dated 23rd December 1959 u / s 
10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act, 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) , with a view to prevent 
danger to human life, health of safety, do hereby, promulgate an order under section 144 Cr.PC , in the 
areas under the control of Commissioner of Police, Greater Mumbai , prohibiting any presence or movement 
of one or more persons in public places , or gathering of any sort anywhere , including religious places 
subject to the conditions given below : 

( i ) All movement of one or more persons in the areas designated as " Containment Zone " by the 
Municipal Authorities is prohibited , except for essential activities , supply of essential goods and 
medical emergencies . 

( ii ) All movement of one or more persons in the city is prohibited except for Medical Emergencies 
and the following exempted entities : 

( A ) Emergency duties ; 
( B ) Government / Semi - Government agencies and their officials on duty ; 
( C ) Establishment providing Essential Services like : 

( a ) Food , vegetables , Milk Supplies , Ration and Grocery Stores ; 

( b ) Hospitals , Medicine , Pharma and related establishments , Pathology Laboratories , 
Medical/Nursing Colleges ; 

( c ) Telephone and Internet Services ; 
( d ) Electricity , Petroleum , Oil and Energy related ; 

( e ) Banking , Stock , Exchange, Clearing Corporation , Depositories , Stock Brokers 
and SEBI registered participants operating through these institutions ; 

( f ) IT and IT enabled Services and Data Centers providing Services for Critical National 
and International Infrastructure and needed for the above essential and emergency services ; 

( g ) Media ; 
( h ) Ports ; 
( i ) Services providing Home Delivery of food , groceries and essential Commodities ; 
(j ) E - commerce activity for essential and non - essential items and materials ; 
( k ) Drinking water supply and maintenance ; 
( 1 ) Godowns and warehousing related to all of the above . 
( m ) Trucks/Tempos carrying goods and manpower related to above Services . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) — २ अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 

( iii ) All movement of one or more persons in the city for non - essential activities is prohibited 
except for 

( A ) The exempted entities mentioned in Para . 3 ( ii ) and ; 

( B ) Those activities which are exempted as per the Government of Maharashtra order 
No. DMU /2020 /CR . 92/ DisM - 1 , dated 31st August 2020 , issued by the Chairman , State Executive 
Committee regarding Easing of Restrictions and Phase - wise opening of Lockdown . ( MISSION 
BEGIN AGAIN ) and Order No. MGC / A / 2916 , dated , 20th March 2020 Government of 
Maharashtra , Home Dept , Order No. RLP - 0620 /C.R . 90 /SB 1B , dated 11th July 2020 orders 
issued by MCGM vide No. Addl . Comm / Es/ 8452 , dated 17th August 2020 and MDF /OD /633 / 
Gen dated 24th July 2020 and other such orders issued by the competent authorities for the 
enforcement of COV1D - 19 lockdown guidelines ; 

( iv ) The Zonal DCSP in emergent / special cases are empowered to grant exemption . 
( 4 ) It is further directed that the Social Distancing Norms ( minimum of 6 feet of distance ) shall be 
followed at all times . 

( 5 ) This order shall come into force , in the areas under the control of Commissioners of Police , 
Greater Mumbai, with effect from 00.15 hours on 1st September 2020 and ending at 24-00 hours on 15th 
September 2020 unless withdrawn earlier . 

( 6 ) Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal 
Code , 1860 . 

( 7 ) As the notice can not be served individually on all concerned , the order is hereby passed ex 
parte . It shall be published for the Information of public , through Press , or by affixing copies on the Notice 
Boards of the Police Stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP . 

Given under my hand and seal this on 31st day of the August , 2020 at Mumbai . 


SHAHAJI UMAP , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


१३ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 


Order 


No. CP / RLY /MUMBAI / PROHIBIT ACTS /2020-16 . — Whereas, I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . 
I , Ravindra Sengaonkar , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power 
conferred upon me under sub - sections ( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police 
Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai 
Railway Police Commissionerate for the period from 00-01 hours of 1st September 2020 to 
24-00 hours of 15th September 2020 . 

1. ( a ) The carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical 
harms ( violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or 
where specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 


( 6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 
( c ) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments 

or means of casting or impelling missiles . 
( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
( e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music . 

( f) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , play cards or any other object 
or thing which may in the opinion of any Police Officer posted in Mumbai Railway 
Commissionerate offend against decency or morality or undermine the security of or tend to 
over - throw the State , 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance, explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 3 , feet. 
4 . Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned . 

( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( 6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as 
publishing through media . 

Given under my hand and seal this 31st August, 2020 . 


RAVINDRA SENGAONKAR , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 

नगरविकास विभाग 
४ था मजला, मुख्य इमारत , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १० सप्टेंबर २०२० . 

सूचना 
क्रमांक टीपीएस -१२१ ९ / २५१४ / प्र.क्र. १२ / २० / नवि - १२.– ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाकडील आदेश क्रमांक आयडीसी 
२१८१ / १२ ९ २ ९ ० / ( २८६ ९ ) / उद्योग -१४, दिनांक १७ मार्च १ ९ ८१ अन्वये मौजे उसर, खानांव, घोटवडे, वावे, वळवली, आंदोशी, कुणे व मल्याण , 
ता . अलिबाग, जि . रायगड येथील क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ चे कलम २ खंड ( ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून 

जाहीर 


केले होते ; 


. 


3 


%B 


आणि ज्याअर्थी, रायगड जिल्ह्यासाठी प्रादेशिक योजना शासन नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१४ ९ ० / ३६५ / प्र.क्र . 
३४ / ९ ० / नवि -१२ , दिनांक ४ जुलै १ ९९ २ अन्वये मंजूर झालेली असून, सदरची प्रादेशिक योजना ही दिनांक १५ सप्टेंबर १ ९९ २ पासून अंमलात 
आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त मंजूर प्रादेशिक योजनेत सदरचे क्षेत्र औद्योगिक वापरासाठी दर्शविण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाकडील आदेश क्रमांक आयडीसी -२०० ९ / ( ७४६ ) / उद्योग -१४, दिनांक २८ जुलै २०१० 
अन्वये मौजे उसर , खानांव, वावे, वळवली, आंदोशी, कुणे व मल्याण, ता . अलिबाग, जि . रायगड येथील क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी 
आवश्यक नसल्याने, सदर आदेशाच्या अनुसूची मध्ये नमूद केलेले क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ चे कलम १ ( ३ ) अन्वये औद्योगिक 
क्षेत्रामधून वगळण्यात आलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाने दिनांक २८ जुलै २०१० रोजी पारीत केलेल्या आदेशानुसार मोजे उसर , खानांव, वावे, 
वळवली, आंदोशी, कुणे व मल्याण , ता . अलिबाग , जि . रायगड येथील क्षेत्र रायगड जिल्ह्याच्या प्रादेशिक योजनेत औद्योगिक विभागामधून 
वगळणेबाबत नागरिकांकडून शासनास निवेदन प्राप्त झाले आहे 

आणि ज्याअर्थी, सदर बाबतीत संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा अहवाल दिनांक १४ जानेवारी २०२० च्या पत्राने प्राप्त झाला 
असून त्यामध्ये फेरबदल प्रस्तावासंबंधी काही बाबींची तपासणी करून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २० नुसार 
फेरबदलाची कार्यवाही करणे संयुक्तिक होईल , असे अभिप्राय दिले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या उद्योग विभागाने दिनांक २८ जुलै २०१० रोजी पारीत केलेल्या आदेशामधील अनुसूची मध्ये नमूद केलेल्या रायगड 
जिल्ह्याच्या प्रादेशिक योजनेतील मौजे उसर, खानांव , वावे, वळवली, आंदोशी, कुणे व मल्याण , ता . अलिबाग, जि . रायगड येथील जमिनी या 
सुचनेसोबतच्या अनुसूची व नकाशामध्ये दर्शविल्यानुसार औद्योगिक विभागातून वगळून शेती विभागामध्ये समाविष्ट करण्याच्या अनुषंगाने तसेच 
रायगड जिल्ह्याच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेमध्ये सदर औद्योगिक विभागाकरीता त्याच्या हद्दीपासून दर्शविण्यात आलेला AFORESTATION OR 
PLANATATION झोनची औद्योगिक विभाग वगळल्यावर आवश्यकता राहणार नसल्याने, त्याखालील क्षेत्र सुद्धा AFORESTATION OR 
PLANATATION झोनमधून वगळून शेती विभागात समाविष्ट करण्याच्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाच्या कलम २० ( ३ ) अन्वये फेरबदलाची 
सूचना प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट - कलम ( ३ ) नुसार शासन या सूचनेसोबतच्या अनुसूची व नकाशामध्ये 
दर्शविलेले क्षेत्र औद्योगिक विभागामधून वगळून असे वगळलेले क्षेत्र शेती विभागामध्ये समाविष्ट करण्याच्या अनुषंगाने प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात 
आम नागरिकांकडून सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १ ( एक ) महिन्याचे कालावधीत हरकती आणि / 
किंवा सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे व त्यासाठी शासनातर्फे सहसंचालक , नगर रचना, कोकण विभाग , कोकण भवन, नवी मुंबई यांची 
अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असून विहित मुदतीत प्राप्त होणा - या हरकती आणि / किंवा सुचनांवर संबंधितांना सुनावणी देऊन त्यांचे 
म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी तसेच नियोजन प्राधिकरण यांचे म्हणणे विचारात घेऊन शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी सहसंचालक, नगर रचना, 
कोकण विभाग, नवी मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. नागरिकांनी त्यांच्या हरकती आणि /किंवा सूचना असल्यास त्या सहसंचालक , नगर 
रचना, कोकण विभाग, तिसरा मजला, मुख्य इमारत , रूम नं . ३०५ , कोकण भवन , नवी मुंबई यांचेकडील विहीत मुदतीत दाखल कराव्यात फक्त 
विहित मुदतीत प्राप्त हरकती आणि /किंवा सूचना शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील ; 
सदर सूचना 

त्यासोबतच्या अनुसूची व नकाशासह खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत व कामकाजाचे दिवशी एक महिन्याच्या 
कालावधीकरीता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील. 

( १ ) जिल्हाधिकारी, रायगड. 
( २ ) सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग, कोकण भवन , तिसरा मजला, कक्ष ३०५ , नवी मुंबई . 
( ३ ) सहायक संचालक, नगर रचना, अलिबाग - रायगड शाखा, जि . रायगड . 
सदरची 

सूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली 
आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

अशोक का . खांडेकर, 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


१५ 


अनुसूची 


( शासन सूचना क्रमांक टीपीएस-१२१ ९ / २५१४ / प्र.क्र . १२ / २० / नवि -१२, दिनांक १० सप्टेंबर, २०२० सोबतची अनुसूची) 


Sr.No. 


1 . 


2 . 
3 . 


15pt . 


5 . 
6 . 
7 . 
8 . 


9 
. 


Village - Usar, Taluka - Alibaug , 

Dist - Raigad 
Survey No. Hissa No. 

Area ( H.R. ) 
10 o 

0.134 
14 1 

0.19 
14 2 

0.18 

0.201 
17 2 

0.597 
17 3 

0.061 
17 4 

0.273 
18 1 

0.145 
18 

0.086 
18 6 

0.586 
19 

0.094 
20 1A 

0.233 
20 IB 

0.617 
20 2 

0.629 
20 

0.681 
Village- Khanav , Taluka- Alibaug, Dist - Raigad 
Survey No. Hissa No. 

Area ( H.R. ) 
72 lpt . 

0.257 


10 . 


12 . 
13 . 
14 . 
15 . 


Sr.No. 
1 . 


. 


Sr.No. 
1 . 
2 . 


3 . 


5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 


Village-Kune, Taluka - Alibaug, Dist - Raigad 
Gut No. Hissa No. 

Area (H.R.) 
1 

0.104 
2 

0.068 
3 

0.845 

0.800 
5 

0.136 
6 

0.500 
7 

0.440 
8 

1.02 

0.824 
10 

1.037 
11 

0.94 
12 

0.175 
13 

0.375 
14 

(0.39 
15 

0.03 
16 

1.593 
17 

0.081 
18 

0.033 
20 

1.865 
21 

0.04 
22 

2.141 
23 

1.029 


16 
17 
18 
19 . 
20 
21 
22 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 


42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 


24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 


0.836 
0.157 
0.37 
0.231 
0.162 
1.058 
0.544 
0.658 
( 0.31 
0.03 
0.578 
0.25 
0.08 
0.09 
0.773 
1.198 
0.115 
0.115 
0.334 
0.043 
1.494 
0.597 
(0.957 
3.303 
0.999 
0.835 
0.776 
1.291 
0.944 
0.34 
0.484 
0.281 
0.14 
0.38 
0.64 
0.28 
0.29 
0.09 
0.08 
0.842 
0.18 
0.467 

1.91 
0.225 
0.061 
0.053 
0.435 
0.08 
0.242 
0.102 
0.092 
0.096 


68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 


73 
74 
75 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


१७ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 . 
102 . 
103 . 
104 . 
105 . 
106 . 
107. 
108 . 
109 . 
110 . 
111 . 
112 . 
113 . 
114 . 
115 . 
116 
117 
118 
119 . 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 


76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 


0.078 
0.111 
0.121 
0.408 
0.542 
0.947 
0.228 
0.389 
0.406 
0.109 
0.119 
0.413 
0.319 
1.698 
0.015 
0.375 
(0.071 
0.273 
0.03 
1.24 
0.263 

0.3 
0.706 
0.28 
0.678 
1.248 
1.02 
0.62 
0.496 
0.672 
0.488 
0.445 
0.51 
1.16 
0.468 
0.628 
0.392 
0.445 
0.197 
0.877 
0.35 
0.175 
0.02 
0.235 
0.425 
0.627 
0.41 
0.32 
0.45 
1.46 
0.976 
0.081 


118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 


भाग एक ( को.वि.पु. ) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


12 / 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
1511 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 


128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
206 
264 
265 
266 
267 
268 
276 
323pt . 
324 
325pt . 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 


0.88 
0.45 
1.094 
0.35 
0.127 
0.355 
0.436 
(0.798 
0.656 
0.641 
0.504 
1.181 
1.054 
0.503 
0.661 
0.099 
0.25 
1.72 
1.435 
0.827 
0.083 
0.443 
0.154 
0.227 
0.202 
0.056 
0.232 
0.348 
0.43 
0.27 
0.131 
0.14 
0.2 
0.15 
1.27 
(0.96 
0.272 
0.146 
0.72 
0.574 

0.13 
0.1069 
0.176 
0.918 
0.174 
0.253 
0.591 
0.16 
0.144 
0.233 
0.26 
0.11 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


१ ९ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 


359 

0.701 
360 

0.35 
361 

0.488 
362 

0.03 
363 

0.04 
364 

0.44 
365 

1.081 
366 

0.063 
367 

0.506 
368 

0.338 
369 

0.4228 
370 

0.0252 
371 

0.186 
372 

0.343 
373 

0.433 
374 

0.99 
375 

0.896 
377 

0.314 
378pt . 

2.225 
384 

0.136 
385 

0.053 
386 

0.111 
387 

0.149 
388 

0.667 
389pt . 

0.43 
397pt . 

0.505 
398 

0.21 
383pt. 

{) .532 
Village - Malyan, Taluka - Alibaug , Dist - Raigad 
Gut No. Hissa No. 

Area ( H.R. ) 
1 

0.187 
2 

0.142 
3 

0.269 

0.225 
5 

0.337 
6 

0.367 
7 

0.137 
8 

0.121 
91 

0.302 
92 

0.358 
93 

0.099 
94 

( 0.16 
95 

0.211 
101 

0.008 
103 

0.294 
104 

0.237 
105 

0.25 
106 

0.499 
292 

0.743 
294 

0.377 
295 

0.217 
296 

0.658 


Sr.No. 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 


8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 
17 
18 
19 . 
20 
21 
22 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 


297A 
297B 
298 
299 
300 
301 
302A 
302B 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
334 
338B 
340 
341 
342 
343 
344 
362 
364 
365 
366 
367 
368 
369 


0.822 
0.497 
0.288 
0.62 
0.02 
0.015 
0.213 
0.04 
0.317 
0.238 
0.164 
0.198 
0.26 
0.234 
0.281 
0.15 
0.091 
0.096 
0.312 
0.19 
0.109 
0.114 
0.411 
0.692 
0.203 
0.47 
0.344 
0.48 
0.32 
0.32 
0.27 
0.542 
0.688 
0.386 
0.35 
0.536 
0.943 
0.422 
0.513 
0.857 
0.162 
0.94 
0.148 
0.217 
1.97 
2.14 
0.49 
1.247 
0.64 
0.956 
0.648 
0.1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


२१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 . 
102 . 
103 . 
104 . 
105 . 
106 . 
107 . 
108 . 
109 . 
110 . 
111 . 
112 . 
113 . 
114 . 


370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379A 
379B 
380 
381 
382 
383 
384 
386 
387 
388 
389A 
389B 
390 
392 
393 
394 
395 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
410 
411 
412 
413 
415 
416 
417 
418 
419 . 
420 
421 
422 
423 
424 
425 


0.35 
0.506 
0.326 
0.354 
1.364 
0.446 
0.391 
0.402 
0.387 
0.09 
0.19 
0.224 
1.965 
0.508 
0.47 
0.843 
0.217 
0.584 
0.18 
0.025 
0.822 
0.147 
0.687 
1.38 
1.015 
0.03 
1.424 
0.127 
0.222 
0.503 
0.051 
0.04 
0.151 
0.295 
0.191 
0.161 
0.416 
1.146 
0.685 
0.595 
0.762 
1.122 
1.163 
0.035 
0.028 
0.45 
0.195 
1.502 
0.018 
0.919 
1.576 
0.165 


115 . 


116 
117 
118 
119 . 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


। 


127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 


Sr.No. 
1 . 


3 . 


5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 


426 

0.132 
427 

0.599 
428 

0.01 
429 

0.056 
430 

0.03 
431 

0.066 
432 

0.06 
433 

0.051 
434 

0.045 
435 

0.04 
436 

( 0.816 
437 

0.066 
438 

0.131 
439 

0.071 
440 

0.55 
216 

0.005 
217 

( ) . (048 
22 

0.1 
23 

0.02 
Village - Vave, Taluka - Alibaug, Dist -Raigad 
Gut No. Hissa No. 

Area ( H.R. ) 
2 

0.162 
3 

0.137 

0.095 
17 

0.056 
18 

( ).03 
19 

0.05 
20 

0.06 
21 

0.068 
39 

0.101 
40 

0.986 
41 

0.129 
42 

0.493 
45 

0.499 
46 

0.015 
47 

0.191 
48 

0.341 
49 

0.347 
50 

0.145 
51 

0.433 
52 

0.281 
53 

0.261 
54 

0.08 
55 

0.425 
61 

0.54 
62pt . 

0.209 
63pt . 

0.689 
64 

0.561 
65 

0.453 
74pt . 

0.785 
75pt . 

1.111 
76 

0.139 


15. 


16 
17 
18 
19 . 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


२३ 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 8 ) 


32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 


77 

1.262 
78 

0.152 
79 

0.01 
80 

1.183 
81 

0.837 
82 

0.048 
83 

0.162 
84 

0.589 
85 

1.586 
86 

0.384 
87 

0.501 
88 

0.357 
89 

1.467 
90 

0.14 
91 

0.59 
92 

0.05 
93 

0.592 
94 

0.091 
95 

0.03 
96 

0.212 
97 

0.238 
98 

0.109 
99 

0.149 
100 

1.418 
101 

0.243 
Village - Andoshi, Taluka - Alibaug , Dist -Raigad 
Gut No. Hissa No. 

Area ( H.R. ) 
126pt. 

0.5 
127pt. 

0.138 
128pt . 

0.7 
129 

0.47 
130 

0.79 
131 

0.8 
132 

0.5 
133pt . 

1.2 
134pt . 

0.32 
158pt . 

0.12 
159pt . 

0.46 
Village - Valvali , Taluka - Alibaug , Dist -Raigad 
Survey No. Hissa No. 

Area ( H.R.) 
1 

0.326 
1 2 

0.389 
1 3 

0.427 
1 4 

0.063 
1 5 

0.195 
2 1 

0.699 
2 2-3 

0.121 
2 4 + 5A 

0.425 
2 5B + 6D 

0.076 
2 6A 

0.043 
2 6B 

0.212 


Sr.No. 
1 . 
2 . 
3 . 


3 
. 


5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 


Sr.No. 


1pt. 


2 


3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


12 . 
13 . 


2 
3 


6C 


5 
5 
6 


1 
2 
1 
2 


7 


15 . 
16 
17 
18 
19 . 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 


1 
2 
3pt . 
4pt. 
5pt . 
7Apt . 
7Bpt . 
7Cpt . 
7Dpt . 
7E 
2pt . 
3 
2pt. 
4pt . 
1 
2 
3pt . 


17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
26 
26 
29 
29 
30 
30 
30 
31 
32 
32 
33 
33 
34 
35 
35 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 


1 
2 
1 
2 


0.078 
0.617 
1.313 
0.337 
0.159 
0.356 
0.142 
0.17 
0.562 
0.422 
0.085 
0.141 
0.109 
0.015 
0.07 
0.129 
0.139 
0.264 
0.035 
0.068 
0.222 
0.74 
0.26 
0.781 
0.214 
0.84 
1.196 
( ) .15 
1.104 

0.1 
0.562 
0.983 
0.411 
0.842 
0.26 
2.398 
0.41 
0.162 
0.131 
0.053 
0.043 
0.025 
0.244 
0.008 
0.21 
0.106 
0.086 
0.216 
0.071 
0.289 
( 0.388 
0.18 


1 
2 
3 


9 


41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 


1 
2 
3 


5 + 6A 
6B 
7-18A 
8B 
9 + 10A 
10B + -11A 
11B 
12 
1 
2A -1-2B 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


२५ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


41 
41 


42 


2B / 2 
2C 
2 ) 
1pt . 
2 
I pt . 
1 pt. 
2pt . 
3pt . 


64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 . 
102 . 
103 . 
104 . 
105 . 
106 . 
107 . 
108 . 
109 . 
110 . 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
1 
2 
3 
4 


5 
7 
8 


42 
43 
44 
44 
44 
45 
48 
49 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
51 
51 
52 
52 
52 
52 
52 
53 
53 
53 
53 
53 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
67 
68 
68 
68 
68 
68 


0.03 
0.306 
0.018 
0.758 
1.093 
0.437 
( ).632 
0.156 
0.007 
0.044 
0.229 
0.624 
0.405 
0.445 
(0.121 
0.78 
(0.06 
0.698 
() .583 
0.14 
(0.3001 
0.578 
0.096 
0.04 
1.13 
0.28 
0.522 
0.27 
0.131 
0.45 
0.86 
1.31 
0.36 
0.01 
0.52 
0.45 
0.25 
0.12 
0.06 
0.1007 
0.53 
0.05 
0.16 
(0.3 
0.11 
0.65 
1.279 
0.34 
0.42 
0.24 
1.11 
0.55 


10A 
10B + 11 
1 
2 
3 


5 
6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


111 . 


1 
2 
3 


112 . 
113 . 
114 . 
115 . 


5 


भाग एक ( को.वि.पु. ) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


6 
7 
8 


10 


12A 
12B 


116 
117 
118 
119 . 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 


68 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
69 
69 
7 ) 
70 
70 
70 


14 
15 
16 
1 
2 
1 
2 
3 
4 


1 
2A 
2B 
1pt. 
2 
3 


0.43 
0.46 
1.33 
0.25 
0.77 
0.6 
0.56 
0.17 
0.83 
0.84 
1.96 
0.17 
1.03 
0.95 
(0.29 
5.12 
( 0.11 
0.26 
7.51 
3.07 
11.12 
0.55 
0.27 
( 0.04 
0.514 
(0.01 
0.19 
0.292 
0.141 
0.191 
1.63 
0.12 
0.3 
0.24 
1.54 
0.32 
0.150 
0.201 
0.16 ] 
0.32 
0.64 
0.73 
0.33 
0.32 
0.36 
0.37 
0.54 
0.0025 


5 


72 
73 
74 
74 
74 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
77 
77 
78 
78 
78 
78 
78 
79 
79 
79 
79 
80 
80 
80 
80 
80 
81 
82B 


141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 


1 
2 
1A 
1B 
2 
3A 
3B 
1A 
1B 


2 
1 
2 + 3A 
3B 


5 


ASHOK K. KHANDEKAR , 


Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


२७ 


Urban Development Department, 

Mantralaya, Mumbai 400032 
Dated : - 10 h September, 2020 . 


NOTICE 


No.TPS - 1219/2514 /C.R.-12/20 /UD -12 - Whereas , the Government in Industry 
Department vide its Notification No. IDC - 2181 / 129290 / ( 2869 ) / Ind -14 , Dated 17th 
March ,1981, issued under sub - section ( g ) of section 2 of the Maharashtra Industrial 
Development Act , 1961 has notified certain area of Village - Usar , Khanav , Ghotawade , Vave , 
Valvali , Andoshi , Kune & Malyan in Taluka- Alibag , District- Raigad as an Industiral Area ; 


And whereas, the Government in Urban Development Department vide its Notification 
No. TPS - 1490 / 365 /C.R.- 34 / 90 /UD - 12, dated 04/07/1992 has Sanctioned the Regional Plan 
for Raigad Region which has came into force with effect from 15/09/1992 ; 


And whereas , in the said Sanctioned Regional Plan the Said area is situated in 
Industrial Zone : 


And whereas , the Government in Industry Department vide its Notification No. IDC 
2009 /( 746 )/ Ind -14 , Dated 28th July , 2010 , issued under sub - section ( 3 ) of section 1 of the 
Maharashtra Industrial Development Act , 1961 has denotified certain area of Villages -Usar, 
Khanav, Vave , Valvali , Andoshi , Kune & Malyan in Taluka- Alibag , District- Raigad as the 
said area is not required for the purpose of development as an Industrial Area ; 


And whereas , the Government has received the representation from general public 
regarding deletion of Industrial Zone of Village - Usar , Khanav, Vave , Valvali , Andoshi, Kune 
& Malyan in Taluka- Alibag , District- Raigad in the Sanctioned Regional Plan of Raigad 
Region in view of Notification issued by Industry Department on 28th July , 2010 ; 


And whereas , with respect to the said modification report from Director of Town 
Planning , Pune has received by Goernment on 14.01.2020 , wherein it was opined that certain 
aspect of the proposal needs to be verified and thereafter it will be proper to consider the 
modification proposal under section 20 of the Maharashtra Regional an Town Planning Act , 
1966 for its Sanction ; 


And whereas , the Government is of the opinion that, it is necessary to convert the 
said land of Villages -Usar , Khanav ,Vave , Valvali, Andoshi, Kune & Malyan in Taluka 
Alibag , District- Raigad in the approved Regional Plan of Raigad Region from Industrial 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


Zone to Agriculture Zone in view of the Notification issued by Industry Department on 28th 
July 2010 as it is not required for the purpose of development as an Industrial Area along 
with the Afforestation or Plantation Zone on the boundary of Industrial Zone in the said 
Regional plan of Raigad region which is also not required after converting the Industrial 
Zone into Agriculture Zone ; 


Now therefore , in accordance with the provisions contained in sub - section ( 3 ) of 
section 20 of the said Act , the Government hereby publishes this notice for inviting 
objections/ suggestions in respect of the proposed modification for deleting the said land from 
Industrial Zone along with the Afforestation or Plantation Zone and the area so deleted is 
proposed to be included in Agriculture Zone as shown in the Annexure and plan appended 
with this notice , from the general public within One month from the date of publication of 
this notice in the Official Gazette . The objections/suggestions if any shall be addressed to the 
Joint Director of Town Planning, Konkan Division , 3rd floor, Main Building, Room No. 305 , 
Konkan Bhavan , Navi Mumbai who is hereby appointed as an officer on behalf of 
Government for hearing the objections / suggestions received from the general public within 
the aforesaid stipulated period and also the say of the Planning Authority and to submit his 
report to the Government . The objections / suggestions received within the aforesaid stipulated 
period shall only be considered by the Government. 


The proposed modification as shown in the Annexure and plan appended to this 
notice shall be available for inspection by general public during working hours on all working 
days for the period of one month in the following offices : 


1 ) The Collector Raigad , Dist- Raigad . 
2 ) Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , 3rd floor, 

Room No.305 , Belapur, Navi Mumbai. 
3 ) Assistant Director of Town Planning , Alibag- Raigad Branch , Dist- Raigad .. 


available 


on 


the 


Government 


Website 


This notice is also made 
www.maharashtra.gov.in (Acts & Rules ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


ASHOK K. KHANDEKAR , 


7 


Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


२ ९ 


ANNEXURE 


( ACCOMPANIMENT TO THE GOVERNMENT NOTICE No. 

TPS - 1219 /2514 / C.R. - 12 / 20 /UD - 12 , Dt. 10 Septmber , 2020 ) 


Sr.No. 


2 . 
3 . 
4 . 


15 pt . 


5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 


Village-Usar , Taluka - Alibaug , Dist-Raigad 
Survey No. Hissa No. 

Area ( H.R. ) 
10 

0.134 
14 1 

0.19 
14 2 

0.18 

0.201 
17 2 

0.597 
17 3 

0.061 
17 

0.273 
18 1 

0.145 
18 

0.086 
18 6 

0.586 
19 

0.094 
20 1A 

0.233 
20 1B 

0.617 
20 2 

0.629 
20 3 

0.681 
Village - Khanav , Taluka -Alibaug, Dist- Raigad 
Survey No. Hissa No. 

Area ( H.R. ) 
72 lpt . 

0.257 


12 . 
13 . 
14 . 
15 . 


Sr.No. 
1 . 


Sr.No. 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 


5 . 


6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 
17 
18 
19 . 
20 
21 
22 


Village- Kune , Taluka - Alibaug , Dist- Raigad 
Gut No. Hissa No. 

Area (H.R.) 
1 

0.104 
2 

0.068 
3 

0.845 

0.800 
5 

0.136 
6 

0.500 
7 

0.440 
8 

1.02 
9 

0.824 
10 

1.037 
11 

0.94 
12 

0.175 
13 

0.375 
14 

0.39 
15 

0.03 
16 

1.593 
17 

0.081 
18 

0.033 
20 

1.865 
21 

0.04 
22 

2.141 
23 

1.029 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


ANNEXURE - contd . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 


23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 


45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 


0.836 
0.157 
( 0.37 
0.231 
0.162 
1,058 
0.544 
0.658 
0.31 
0.03 
0578 
0.25 
0.08 
0.09 
0.773 
1.198 
0.115 
0.115 
0.334 
0.043 
1.494 
0.597 
0.957 
3.303 
0.999 
0.835 
0.776 
1.291 
0.944 
0.34 
0.484 
0.281 
0.14 
(0.38 
0.64 
0.28 
0.29 
0.09 
0.08 
0.842 
0.18 
(0.467 

1.91 
0.225 
0.061 
0.053 
0.435 
0.08 
0.242 
0.102 
0.092 
0.096 


72 
73 
74 
75 


74 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


३१ 


ANNEXURE - contd . 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 . 
102 . 
103 . 
104 . 
105 . 
106 . 
107 . 
108 . 
109 . 
110 . 
111 . 
112 . 
113 . 
114 . 
115 . 
116 
117 
118 
119 . 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 


76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 


0.078 
0.111 
0.121 
0.408 
0.542 
(0.947 
0.228 
0.389 
0.406 
0.109 
0.119 
0.413 
0.319 
1.698 
0.015 
(0.375 
0.071 
0.273 
0.03 
1.24 
0.263 

0.3 
0.706 
0.28 
0.678 
1.248 
1.02 
0.62 
0.496 
0.672 
0.488 
(0.445 
0.51 
1.16 
0.468 
0.628 
0.392 
0.445 
0.197 
0.877 
0.35 
0.175 
0.02 
0.235 
0.425 
0.627 
0.41 
0.32 
0.45 
1.46 
0.976 
0.081 


112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 


३२ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


ANNEXURE - contd . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 


128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
206 
264 
265 
266 
267 
268 
276 
323pt . 
324 
325pt . 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 


0.88 
0.45 
1.094 
0.35 
0.127 
0.355 
0.436 
0.798 
0.656 
0.641 
0.504 
1.181 
1.054 
0.503 
0.661 
0.099 
0.25 
1.72 
1.435 
0.827 
0.083 
0.443 
0.154 
0.227 
(0.202 
0.056 
0.232 
0.348 
0.43 
0.27 
0.131 
0.14 
0.2 
( ) .15 
1.27 
0.96 
0.272 
0.146 
0.72 
0.574 

0.13 
0.1069 
0.176 
0.918 
0.174 
0.253 
0.591 
0.16 
0.144 
0.233 
0.26 
0.11 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


३३ 


ANNEXURE - contd . 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 


359 

0.701 
360 

0.35 
361 

0.488 
362 

0.03 
363 

0.04 
364 

() .44 
365 

1.081 
366 

0.063 
367 

0.506 
368 

0.338 
369 

0.4228 
370 

0.0252 
371 

0.186 
372 

0.343 
373 

0.433 
374 

0.99 
375 

0.896 
377 

0.314 
378pt . 

2.225 
384 

0.136 
385 

0.053 
386 

0.111 
387 

0.149 
388 

( ) .667 
389pt . 

0.43 
397pt . 

0.505 
398 

0.21 
383pt . 

0.532 
Village -Malyan , Taluka - Alibaug , Dist -Raigad 
Gut No. Hissa No. 

Area (H.R. ) 
1 

0.187 
2 

0.142 
3 

0.269 

0.225 
5 

0.337 

0.367 
7 

0.137 
8 

0.121 
91 

0.302 
92 

0.358 
93 

0.099 
94 

0.16 
95 

0.211 
101 

0.008 
103 

0.294 
104 

0.237 
105 

( ) .25 
106 

0.499 
292 

0.743 
294 

0.377 
295 

0.217 
296 

0.658 


Sr.No. 
1 , 


2 . 


3 . 
4 . 
5 . 
6 . 


8 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 


18 
19 . 
20 
21 
22 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


ANNEXURE_contd . 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 


297A 
297B 
298 
299 
300 
301 
302A 
302B 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
334 
338B 
340 
341 
342 
343 
344 
362 
364 
365 
366 
367 
368 
369 


0.822 
0.497 
0.288 
0.62 
(0.02 
0.015 
0.213 
() .04 
0.317 
0.238 
0.164 
0.198 
0.26 
0.234 
0.281 
0.15 
0.091 
(0.096 
0.312 
0.19 
( 0.109 
0.114 
0.411 
0.692 
0.203 
(0.47 
0.344 
0.48 
0.32 
0.32 
0.27 
0.542 
0.688 
0.386 
0.35 
0.536 
0.943 
0.422 
0.513 
0.857 
0.162 
0.94 
0.148 
0.217 
197 
2.14 
0.49 
1.247 
0.64 
0.956 
0.648 


72 
73 
74 


३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 

ANNEXURE - contd. 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


75 


76 


77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 


370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379A 
379B 
380 
381 
382 
383 
384 
386 
387 
388 
389A 
389B 
390 
392 
393 
394 
395 
398 
399 


96 


0.35 
0.506 
0.326 
0.354 
1364 
0.446 
0.391 
0.402 
0387 
0.09 
0.19 
0.224 
1965 
0.508 
0.47 
0.843 
0.217 
0.584 
0.18 
0.025 
0.822 
0.147 
0687 
138 
1015 
0.03 
1424 
0.127 
0.222 
0.503 
0.051 
0.04 
0.151 
0.295 
0.191 
0.161 
0.416 
1146 
0.685 
0.595 
0.762 
1.122 
1.163 
0.035 
0.028 
045 
0.195 
1502 
0.018 
0919 
1576 
0.165 


97 
98 
99 
100 
101 
102 . 
103 . 
104 
105 . 
106 . 
107 
108. 
109 
110. 
111 
112 
113 
114 
115 . 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 


400 


401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
410 
411 
412 
413 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ६ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


ANNEXURE - contd . 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 


Sr.No. 
1 . 
2 . 
3 . 


426 

0.132 
427 

0.599 
428 

0.01 
429 

0.056 
430 

0.03 
431 

() .066 
432 

(0.06 
433 

0.051 
434 

0.045 
435 

0.04 
436 

0.816 
437 

( ) .066 
438 

0.131 
439 

0.071 
440 

0.55 
216 

0.005 
217 

0.048 
22 

0.1 
23 

0.02 
Village- Vave, Taluka - Alibaug, Dist - Raigad 
Gut No. Hissa No. 

Area ( H.R. ) 
2 

0.162 
3 

0.137 
14 

0.095 
17 

0.056 
18 

0.03 
19 

(0.05 
20 

0.06 
21 

0.068 
39 

0.101 
40 

0.986 
41 

0.129 
42 

0.493 
45 

0.499 
46 

0.015 

0.191 
48 

0.341 
49 

0.347 
50 

0.145 
51 

0.433 
52 

0.281 
53 

0.261 
54 

0.08 
55 

0.425 
61 

0.54 
62pt. 

0.209 
63pt . 

0.689 
64 

0.561 
65 

(0.453 
74pt . 

0.785 
75pt . 

1.111 
76 

0.139 


6 . 
7 . 
8 . 
9 . 


11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 


17 
18 
19 . 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
311 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


३७ 


ANNEXURE - contd . 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 


45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 


77 

1262 
78 

0.152 
79 

0.01 
80 

1.183 
81 

0.837 
82 

0.048 
83 

0.162 
84 

0.589 
85 

1.586 
86 

0.384 
87 

0.501 
88 

0.357 
89 

1.467 
90 

0.14 
91 

0.59 
92 

0.05 
93 

0.592 
94 

0.091 
95 

0.03 
96 

0.212 
97 

0.238 
98 

0.109 
99 

0.149 
100 

1,418 
101 

( 0.243 
Village - Andoshi, Taluka - Alibaug , Dist- Raigad 
Gut No. Hissa No. 

Area ( H.R. ) 
126pt . 

0.5 
127pt . 

0.138 
128pt . 

0.7 
129 

0.47 
130 

0.79 
131 

0.8 
132 

0.5 
133pt . 

1.2 
134pt . 

0.32 
158pt . 

0.12 
159pt . 

0.46 
Village - Valvali , Taluka - Alibaug, Dist - Raigad 
Survey No. Hissa No. 

Area ( H.R. ) 
1 1pt . 

(0.326 
1 2 

0.389 
1 3 

0.427 
1 4 

0.063 
1 5 

0.195 
2 1 

0.699 
2 2 + 3 

0.121 
2 4 + 5A 

0.425 
2 5B + 6D 

0.076 
2 6A 

0.043 
2 6B 

0.212 


Sr.No. 
1 . 
2 . 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 
11 . 


Sr.No. 


2 . 
3 . 


4 . 


5 . 
6 . 
7 . 
8 . 
9 . 
10 . 


भाग एक ( को.वि.पु .) – ६ अ 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


ANNEXURE - contd . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


2 
3 


6C 


1 


5 
5 
6 
6 
7 
17 


2 
I 
2 


12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 
17 
18 
19 . 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 


11 
2 
3pt . 
4pt. 
Spt. 
7Apt . 
7Bpt . 
7Cpt . 
7Dpt . 
7E 
2pt . 
3 
2pt. 
4pt . 
1 
2 
3pt . 


1 


18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
26 
26 
29 
29 
30 
30 
30 
31 
32 
32 
33 
33 
34 
35 
35 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
41 
41 


0.078 
0.617 
1.313 
0.337 
0.159 
0.356 
0.142 
0.17 
0.562 
0.422 
0.085 
0.141 
0.109 
0.015 
0.07 
0.129 
0.139 
0.264 
0.035 
0.068 
0.222 
0.74 
0.26 
0.781 
0.214 
0.84 
1.196 
0.15 
1.104 

(0.1 
(0.562 
0.983 
0.411 
0.842 
0.26 
2.398 
0.41 
0.162 
0.131 
0.053 
0.043 
0.025 
0.244 
0.008 
0.21 
0.106 
0.086 
0.216 
0.071 
(0.289 
0.388 
0.18 


2 
1 
2 
1 
1 
2 
3 


9 


1 


2 
3 


45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 


5F6A 
6B 
7 + 8A 
8B 
9 + 10A 
10B1-11A 
11B 
12 
1 
2A + 2B 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 


३ ९ 


ANNEXURE - contd . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


2B / 2 
2C 
2D 
1pt . 
2 


64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 


41 
42 
42 
43 
44 
44 
44 
45 
48 
49 


Ipt. 
1pt . 


2pt . 
3pt . 


1 
2 
3 


5 


6 
1 
2 
1 
2 
3 


5 
7 
8 


10A 
10B + 111 


( 0.03 
0.306 
( 0.018 
0.758 
1.093 
0.437 
0.632 
0.156 
0.007 
0.044 
0.229 
0.624 
0.405 
0.4445 
0.121 
0.78 
0.06 
0.698 
0.583 
0.14 
0.301 
0.578 
0.096 
0.04 
1.13 
(0.28 
0.522 
0.27 
0.131 
0.45 
0.86 
1.31 
0.36 
0.01 
0.52 
0.45 
0.25 
0.12 
0.06 
0.1007 
0.53 
0.05 
0.16 
0.3 
(0.11 
0.65 
1.279 
0.34 
0.42 
0.24 
1.11 
(0.55 


50 
50 
50 
50 
50 
51 
51 
52 
52 
52 
52 
52 
53 
53 
53 
53 
53 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
67 
68 
68 
68 
68 
68 


78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 . 
102 . 
103 . 
104. 
105 . 
106 . 
107 . 
108 . 
109 . 
110 . 
111 . 
112 . 
113 . 
114 . 
115 . 


2 
3 


5 
6 
1 
2 
3 
4 


6 
7 
8 
9 
10 


1 
2 
3 


5 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ 

ANNEXURE - concld 


( २ ) 


( ३ ) 


6 
7 
8 
9 
10 
11 
12A 
12B 
13 


15 
16 
1 
2 
1 
2 
3 


116 
117 
118 
119 . 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 


68 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
69 
69 
70 
70 
70 
70 
711 
72 
73 
74 
74 
74 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
77 
77 
78 
78 
78 
78 
78 
79 
79 
79 
79 
80 
80 
80 
80 
80 
81 
82B 


1 
2A 
2B 


1pt . 


0.43 
() .46 
1.33 
0.25 
0.77 
0.6 
0.56 
0.17 
0.83 
0.84 
1.96 
0.17 
1.03 
0.95 
0.29 
5.12 
(0.11 
0.26 
7.51 
3.07 
1.12 
0.55 
0.27 
0.04 
0.514 
0.01 
0.19 
0.292 
0.141 
0.191 
1.63 
0.12 
0.3 
0.24 
1.54 
0.32 
0.150 
0.201 
( 0.161 
0.32 
( ) .64 
(0.73 
0.33 
0.32 
0.36 
0.37 
0.54 
0.0025 


2 
3 
44 
5 
6 


2 


1B 
2 
3A 
3B 
1A 
1B 


2 
1 
2 + 3A 
3B 
4 
5 


ASHOK K. KHANDEKAR ,, 


Section Officer . 


के. आर. धुळप, 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर २४-३० , २०२० / आश्विन २-८ , शके १ ९ ४२ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक सनिकु / अ / शुभंम अपार्टमेंट गृह / नोंदणी / २०२० / 

क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी)/ ४४३६/ २०२० 
१०३ ९ . – या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, शुभंम अपार्टमेंट 

२१ / सन २०.– सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, ता . 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. कंविलकाटे, कुडाळ, ता . कुडाळ, 

पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की, रॉयल प्राईड 
जि . सिंधुदुर्ग संस्था नोंदणी क्र . एसडीजी / केडीएल / एचएसजी/ टीसी/ 

सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., फायनल प्लॉट नं . २०५/६० , 

प्लॉट 
५५३/२०२० , दिनांक ७ ऑगस्ट २०२० ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( १ ९ ६१ चे महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २४ ) 

नं. ११३ , एमसीसीएच सोसायटी, पनवेल, ता . पनवेल, जि. रायगड 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे. 

नोंदणी नोंदणी क्र . आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / ( टीसी ) / ४४३६/ 
उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 

२०२०-२१ , दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० ने ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण संस्था ” असे असून वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

नियम क्र . २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) आणि १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 

नोंदण्यात आली असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ )) 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
कुडाळ , 

सहायक निबंधक, 

गृहनिर्माण संस्था असे असून उप वर्गीकरण भाडेकरू 
दिनांक ७ ऑगस्ट २०२० . 

सहकारी संस्था, कुडाळ. 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

बालाजी वाघमारे, 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, 

पनवेल, 

सहायक निबंधक, 
मुंबई यांजकडून 

दिनांक १७ ऑगस्ट २०२० . 

सहकारी संस्था, पनवेल. 
अधिसूचना 

जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांजकडून 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यसन -१ / टे.सी. ६ / सन २०१ ९ / SRAN 

अधिसूचना 
CO/ OW/ २०२० /१४७२८. सहनिबंधक, सहकारी संस्था, ( पूर्व व 
पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई, यांचेकडून 

क्रमांक जिदुविअ /सिंधु/ क -१ / संस्था नोंदणी / २०२० / ४३८.- या 
मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , प्रिमीयर एक्झॉटिका प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, श्री अंबादेवी दुग्ध उत्पादक 
I - C D E सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस. नं . ६३७ सहकारी संस्था मर्या. नरडवे, तालुका कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग ही 
( पार्ट ), ६३७/४४ ते ४६ , ६३७ / ४ ९ ( पार्ट ), ६३७/५३ ( पार्ट ), 

संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
३७/५४ ते ५६ , ६३७/५८ ( पार्ट ), ६३७ / ५ ९ ते ७७ , ६३७/७८ 

महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्र . 
( पार्ट ), ६३७/८७ ते १२१ , ऑफ व्हिलेज कुर्ला, ता . कुर्ला, एल 
वॉर्ड, प्रिमियर रोड, अपो डॉन बॉस्को हायस्कूल, कुर्ला ( पश्चिम ), 

एस.डी.जी. / के.के.आय. / ओ.जी.आर/ ओ . / ४ ९ ३ / सन २०२० , दिनांक 
मुंबई ४०० ०७० , या नावाने दिले असून, ही संस्था महाराष्ट्र 

१२ ऑगस्ट २०२० रोजी नोंदविणेत आली आहे. 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 

संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी.सी. / १३०६५ / सन २०२० , 

कृषी संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था 
दिनांक ७ ऑगस्ट २०२० नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 

असे आहे. 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १ ९ ६१ 
मधील नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

कृ . रा . धुळप , 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे सिंधुदुर्गनगरी, 

सहायक निबंधक, 
करण्यात आले आहे. 

दिनांक १२ ऑगस्ट २०२० . सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग. 

मोहम्मद ए . आरिफ , 
मुंबई, 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था 
दिनांक ७ ऑगस्ट २०२० . 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 

झो . पु . प्रा. , मुंबई. 


6 


असून उप वर्गीकरण 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


